मागणी क्र.व्ही-२ (अनिवार्य) प्रधान 
लेखाशीर्ष २४२५ सहकार सन २०२२-२३ 
मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२३/प्र.क्र.(२३/२०२३)/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २९.०३.२०२३ 


शासन निर्णय- 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही-२, २४२५ सहकार 
या प्रधान लेखाज्ीर्षाखाळी सन २०२२-२३ मधील अनिवार्य तरतूदींमधून पुनर्विनियोजन करण्यास 
मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 
सन २०२२-२३ मागणी क्र. व्ही-२ मुख्य लेखाशिर्ष-२४२५ सहकार ,००१ संचालन व प्रशासन 
(०१) (०५विभागीय व जिल्हा प्रशासन (अनिवार्य) (२४२५००६७) १४ भाडेपट्टी व कर मधील रू.१५०.०० 
लाख (अक्षरी रूपये एक कोटी पन्नास लाख फक्त) एवढी बचत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार मागणी क्रमांक व्ही -२, प्रधान लेखाशिर्ष २४२५-सहकार, १०८- इतर सहकारी 
संस्थांना सहाय्य,(०३) (०६) साखर संशोधनासाठी सहायक अनुदान,(दत्तमत)(२४२५ १०४५) ३१- 
सहाय्यक अनुदाने अंतर्गत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविल्यानुसार या योजनेसाठी 
पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.२७८/२०२३ व्यय-२ दि.२८.०३.२०२३ अन्वये व 
मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१९४२५१०५०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SEEMA 88881९2 
JADHAV 


(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)मंत्रालय,मुंबई,यांचे स्वीय सहायक 

२. मा. विरोधी पक्षनेता निधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 

३. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 

४. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार,पणन व वस््रोद्योग 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

५. आयुक्‍त ,सहकार आयुक्तालय, पुणे. 

६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) -१, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / HAT परीक्षा) -२,नागपुर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२३/प्र.क्र.(२३/२०२३)/१७स 


९. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

qo, उपसचिव (कार्यासन २५स)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (२५ स)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

१२. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३),मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


वबिवरणपत्र-९ 
शासन निर्णय क्रमांक-पुनर्वि-२३२३ /(.क्र.२३/२ ०२४)/९७स/दि.२९.०३.२०२३ 
मागणी क्रमांक व्ही-२, प्रधान लेखाशीर्ष २४२५ सहकार,पुनबिनियोजन प्रस्ताव सन २०२२-२३ (वजा) (-) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


